औरंगाबाद महानगरपालिकेत पश्ञुधन विकास 
अधिकारी व सहायक we विकास 
अधिकारी संर्वगात पदे निर्माण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- औमपा-२०१५/प्र.क्र.२१०/(भाग-१)/नवि-२४ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, राजगुरू हुतात्मा चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:-२३ जुले, २०२१ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, समक्रमांक दि. १५.२.२०२१. 
२) आयुक्त, औरंगाबाद महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.मनपा/आस्था-१/२०२१/४५९, 
दि.१९.३.२०२१. 

शासन निर्णय:- 

औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर नवीन पदनिर्मितीसह आकृतीबंधास संदर्भीय शासन 
निर्णय दि.१५.२.२०२१ अन्वये शासनाची मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर आकृतीबंधात प्राणिसंग्रहालय 
व पश्युवैदयकीय विभागासाठी पशुधन विकास अधिकारी व सहाय्यक ways विकास अधिकारी या संवर्गात 
पदे निर्माण करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, औरंगाबाद महानगरपालिका यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन 
दि. १९.३.२०२१ च्या पत्रान्वये शासनास सादर केलेला आहे.सदर प्रस्तावानुसार औरंगाबाद 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर खालील पदे निर्माण करण्यास याव्दारे शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र पदाचे नाव वेतनश्रेणी पदसंख्या 
१. ठे पशुधन विकास अधिकारी रु. ९३००-३४८०० ग्रेड पे -४६००. १ (एक) 
२. सहाय्यक wales विकास अधिकारी रु. ९३००-३४८०० ग्रेड पे -४३००. २ (दोन) 

२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०७२३१४२११४७३२५ असा आहे. सदर शासन निर्णय 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ” 
Pradeep Vasant =: 


01 


Patil याया 
(प्रदीप पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मंत्री (बगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३3) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद, जि.औरंगाबाद. 
४ जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद, जि.औरंगाबाद. 
५) आयुक्त तथा प्रशासक, औरंगाबाद महानगरपालिका, जि.औरंगाबाद. 
६) प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
७ निवडनस्ती (नवि-२४. 


